प्रशासकीय मान्यता 

दिंडोशी, मुंबई येथील दिवाणी व सत्र 
न्यायालय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर 
तीन कोर्ट हॉल बांधणे व फर्निचर बसविणे 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११२२/प्र.क्र.४८/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जून, २०२३ 


१) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्यू) 
६०४१/ १९८१ (१४०/५६७/७४४२, दिनाक २ मार्च, २०२२. 

२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीबी-११२२/प्र.क्र.४८/का-१३ 
दिनांक ११ एप्रिल २०२३ 

३) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्य 
६०४१/ १९८१ (१४०)/५६७/७४४२, दिनाक २५ जून २०२३. 


प्रस्तावना :- 


दिंडोशी, मुंबई येथील दिवाणी व सत्र न्यायालय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर 
तीन कोर्ट हॉल बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधिन पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार प्रस्तुत इमारतीमध्ये 3 कोर्ट 
हॉल बांधण्याकरीता रु.४३,८२,५००/- इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
होती. परंतु त्यात फर्निचरचा समावेश नसल्याने मा.उच्च न्यायालयाने तीन कोर्ट हॉल 
बांधणे व फर्निचर बसविणे या कामांचा नवीन प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक ३ च्या 
पत्रान्वये सादर HS आहे. सबब, सदरहू प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन नवीन प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाबी शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दिंडोशी, मुंबई येथील दिवाणी व सत्र न्यायालय इमारतीच्या दुसर्‍या मजल्यावर 
तीन कोर्ट हॉल बांधण्याकरीता उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयीन 
इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर तीन कोर्ट हॉल बांधणे व फर्निचर बसविणे या कामांकरीता 
रु.१,१९,३९,४६१/- (रुपये एक कोटी एकोणीस लाख एकोणचाळीस हजार areal 
एकसष्ट फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.४८/का-१३ 


अ.क्र. तपशील प्रशासकीय मान्यता 
रक्‍कम रुपयांत 

a तीन कोर्ट हॉलचे बांधकाम ४१,९६,३९२.०० 
2 फर्निचर ४५,४८,५४५.०० 
३ अंतर्गत विद्युतिकरण ९,६१,९४३.०० 
४ आकरस्मिकता निधी ३,८८,२७५.०० 
५ कामगार विमा ९७,०६८.०० 
६ वस्तू नि सेवा कर १७,४७,२३८.०० 

एकूण १,१९,३९,४६१.०० 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत 
नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 
२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा.अतिरिक्‍्त प्रधान 
न्यायाधीश, मुंबई यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 


३) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता 
नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


४) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 


घेण्यात यावी. 


५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


७ अंदाजपत्रकीय कामात बदल करुनये. 


८) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या 
आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 


९) नवीन कामांचा Garda करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर 
कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर 


जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


qo) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, सीव्हीसी 
तत्वे वित्तीय मर्यादा विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.४८/का-१३ 


११) सदर प्रशासकीय मान्यतेतील तांत्रिक बाबी निविदा विषयक क्षेत्रीय निर्णय 
किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची 
तपासणी त्या वेळेच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार करण्याची जबाबदारी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असेल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच-८, ४०५९, 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम- 
कार्यक्रमांतर्गत-(०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३)(०१) मोठी 
बांधकामे (कार्यक्रम),५३- मोठी बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत 
Grae हिस्सा) (२१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे (४०५९ 
१२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद 
केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :9०/२०२३ / 
इमा-२, दिनांक ८ जून, २०२३ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण- 
२०१९/ प्र.क्र.१०/ इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, 
नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ 
जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३०६२८१५३०५६४४१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=64f5ab9e0 1 9c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e042b 


5b12e5aa482fc17, postalcode=4001 


hi 
eriall iber=CD7BB8BAA2D72280DD453A 12422482D4768A126C 
83ECB44E84A8186EED4352A0, -VILAS VASANT GAIKWAD. 


(विलास व्ही. गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 
३) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.४८/का-१३ 


४) प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
५) मा.प्रधान न्यायाधीडा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 


) 
) 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 
) 
) 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अंधेरी, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंधेरी, मुंबई. (मूळ 
अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, अंधेरी. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

११) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१२) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


(३ 


< 


93) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१४ अपर आयुकत व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१६) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


